राज्यातील काजू फळ पिकाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य काजू 
मंडळ स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/२१ स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय दिनांक: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/२१ स, 
दिनांक १६ मे, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना 
संदर्भाधीन दि.१६ मे, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये 
काजू मंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने विविध निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठी 
काजू मंडळाचे मुख्यालय, वाशी नवी मुंबई येथे तर विभागीय कार्यालय, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथे 
राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. 


कोल्हापूर जिल्हयातील चंदगड आणि आजरा तालुक्‍यातील काजू फळ पिकाचे उत्पादन 
विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग सोबतच 
कोल्हापूर जिल्हयातील चंदगड येथेही स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्रातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता संदर्भाधीन दि.१६ मे, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळा”चे विभागीय कार्यालय 
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग सोबतच कोल्हापूर जिल्हयातील चंदगड येथे स्थापन करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/२१ स, 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१३११४२१५९१०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e3 9bfae4ea 1 12e908c0e9a7e572d4190F9 
709a817f51, postalCode=400032, st=Mah: hi 


DHAPATE er 
(डॉ. सुग्रीव सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


) 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 

९) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालय, मुंबई 

१५) व्यवस्थापकीय GASH ARTS राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या .मुंबई 
१६) सह सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे 

१८)जिल्हाधिकारी,मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग , कोल्हापूर 
१९) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

29) उप सरव्यवस्थापक, अपेडा, नवी मुंबई 

२२)महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई 
२३)महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर 
२४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२६) निवडनस्ती (२१-स) 


an 


S 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


